पदस्थापना 
श्री.प्रशांत मुरलीधर चाचरकर 
उप अभियंता (स्थापत्य) 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः एलटीएस २०२१/ प्र.क्र.१५४/सेवा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- ०२.११.२०२१ 


शासन आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांचे बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणा-या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतूदीनुसार व सक्षम प्राधिका-यांच्या मान्यतेने, प्रशासकीय 
कारणास्तव पदस्थापनेविना असलेले श्री. प्रशांत मुरळीधर चाचरकर, उप अभियंता यांची पदस्थापना कृषी 
बांधकाम उप विभाग क्र.१०, वरळी, मुंबई या रिक्‍त पदावर करण्यात येत आहे. 


२. संबंधित नियंत्रक अधिका-यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी श्री.प्रशांत मुरळीधर चाचरकर, उप 
अभियंता यांना नवीन नेमणूकीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू होण्यास सांगावे. 


a: श्री.प्रशांत मुरलीधर चाचरकर, उप अभियंता यांनी त्यांच्या नवीन पदाचा कार्यभार त्वरीत 
स्वीकारावा, त्यांनी अनधिकृतरित्या गैरहजर राहू नये अन्यथा त्यांची अनुपस्थिती अनधिकृत गैरहजेरी 
म्हणून समजण्यात येईल व विनावेतन करण्यात येईल, तसेच त्यांच्या सेवेत खंड पडण्याची शक्‍यता 
देखील नाकारता येत नाही. याची जाणीव संबंधितांना करुन देण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे लक्ष शासन 
परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.सीडीआर-१०८२/२५६७/२८/अकरा, दि.३०.८.१९८२ कडे 
वेधण्यात येत आहे. सदर परिपत्रकान्वये दिलेल्या सूचना लक्षात घेता, त्यांनी बदली रद्द करण्यासाठी 
कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास ते शिस्तभंगविषयक कारवाईस पात्र ठरतील, याचीही नोंद 
घ्यावी. 


४ संबंधित नियंत्रण अधिका-यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी श्री.प्रशांत मुरळीधर चाचरकर, 
उप अभियंता यांचा पदभार स्वीकारल्याचा दिनांक त्वरीत शासनास कळवावा. विहीत कालावधीत 
संबंधित अधिकारी पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू न झाल्यास, त्याबाबत शासनास त्वरित अवगत करण्यात 
यावे, जेणे करुन संबंधितांविरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई त्वरित करणे शक्‍य होईल. म.ना.से.(रजा) 
नियम, १९८१ मधीळ नियत ३०(सी) नुसार बदली झालेल्या अधिका-याचा रजेचा अर्ज स्वीकारु नये/ 
मंजूर करु नये. 


शासन आदेडा क्रमांकः एलटीएस 202V प्र.क्र.१५४/सेवा-२,दिनांक 2.99.2029 


सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१११०२१०४५२७३४१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


क . Digitally signed by Patil Swati Sachin 
p | DN: c=IN, o=Governmeni ff Maharasht Public Work: 
a | Wa | Depart talCode=400032, st= MAHARASHTRA, 
25. 756cd7e1e1ea2a6f91922d1 0f103cebd447900933 
~ 22544672 3784! 
INumber=41a9218232bbaea65861213d86d108ea7c48905d: 
Sa C h | Nn 5f33dba9c8f6662cb8f9e 18, Patil Si Sachin 


Date: 2021.11.02 10:46:50 +05'30' 


(स्वा.स.पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई 

३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

४. श्री.प्रशांत मुरळीधर चाचरकर, उप अभियंता यांना मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांचे मार्फत 

५. मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. मा. मंत्री सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अपर मुख्य सचिव (सा.बां.) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

१०.कार्यासन आस्थापना- १/३, सेवा-६, सा.बां.विभाग,मंत्रालय, मुंबई, 

११.कार्यासन सेवा-२ (निवडनस्ती) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


